१) अहमदनगर, २) धुळे, ३) जळगाव, ४) मालेगाव, 
५) सांगली, ६ अकलूज, ७ गडचिरोली, ८) 
कराड, ९) उस्मानाबाद, १०) वर्धा, ११) भंडारा, १२) 
गोंदिया, १३) हिंगोली, १४) पेण, १५) यवतमाळ, 
१६) जालना, १७ सिंधूदुर्ग, १८) नागपूर (पुर्व), १९) 
नवी मुंबई (वाशी), २० वसई येथे ऑटोमोटीव्ह 
रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडीया, पुणे यांचेमार्फत 
वाहन निरीक्षण आणि परीक्षण ts (Inspection 
and Certification Centre) स्थापन करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- एमव्हीडी-०८२२/प्र.क्र.२१९/परि-४, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ९ मे, २०२३. 


वाचा :- 
१) परिवहन आयुक्त कार्यालयाचे पत्र क्र. पआका/ का.१०/ रवका/। &0 
Centre /2022, जा.क्र.९११२, दि. १२.०८.२०२२. 
२) मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाळी दिनांक १०.०४.२०२३ रोजी झालेल्या 
रस्ता सुरक्षा निधी नियंत्रण समिती बैठकीचे इतिवृत्त. 
प्रस्तावना :- 


राज्यातील १) अहमदनगर, २) धुळे, ३) जळगाव, ४) मालेगाव, ५) सांगली, ६ अकलूज, 
७ गडचिरोली, ८) कराड, ९) उस्मानाबाद, १०) वर्धा, ११) भंडारा, १२) गोंदिया, १३) हिंगोली, १४) 
पेण, १५) यवतमाळ, १६) जालना, १७) सिंधूदुर्ग, १८) नागपूर (पुर्वी, १९) नवी मुंबई (वाशी), २०) 
वसई या २० प्रादेशिक/ उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांमध्ये ऑटोमोटीव्ह रिसर्च असोसिएडान 
ऑफ इंडिया (५७५५), पुणे या संस्थेमार्फत वाहन निरीक्षण व परिक्षण he (Inspection & 
Certification Centre) स्थापन करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

राज्यातील १) अहमदनगर, २) धुळे, 3) जळगाव, ४) मालेगाव, ५) सांगली, ६) अकलूज, 
७ गडचिरोली, ८) कराड, ९) उस्मानाबाद, १०) वर्धा, ११) भंडारा, १२) गोंदिया, १३) हिंगोली, १४) 
पेण, १५) यवतमाळ, १६) जालना, १७ सिंधूदुर्ग, १८) नागपूर (पुर्वी, १९) नवी मुंबई (वाशी), २०) 
वसई या प्रादेशिक/ उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांमध्ये ऑटोमोटीव्ह रिसर्च असोसिएडान 
ऑफ इंडीया, पुणे या संस्थेमार्फत वाहन निरीक्षण व परिक्षण che (Inspection and Certification 
Centre) स्थापन करण्यास, त्यासाठी ऑटोमोटीव्ह रिसर्च असोसिएठान ऑफ इंडीया, पुणे या 
संस्थेने सादर केलेल्या अंदाजपत्रकास व त्यासाठी येणा-या रु.३६२,५२,००,०००/- (रुपये Hat 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०८२२/प्र.क्र.२१९/परि-४ 


बासष्ठ कोटी बावन्न लक्ष फक्त) (करासहीत) इतक्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत 
आहे. त्याबाबतचा एकत्रित तपशिल खालीलप्रमाणे:- 


अ.क्र कार्यालयाचे नाव अंदाजित रक्कम (रु. लक्ष) कराव्यतिरिक्‍्त 
a अहमदनगर १८३२.२५ 
२ अकलूज १०४८.२५ 
3 भंडारा ११९८.२५ 
४ धुळे १८९५.२५ 
4 गडचिरोली १०४८.२५ 
नि गोंदिया ११९८.२५ 
हिंगोली ११९८.२५ 
जळगाव १८९५.२५ 
९ जालना १६४५.२५ 
1१0 कराड १०४८.२५ 
Lae | १ मालेगाव १८९५.२५ 
१२ नागपूर (पुर्व) १७९५.२५ 
१३ नवी मुंबई (वाशी) २४९५.२५ 
१४ उस्मानाबाद १०४८.२५ 
१५ पेण ११९८.२५ 
१६ सांगली १८९५.२५ 
१७ सिंधूदुर्ग १६४५.२५ 
१८ वसई २४९५.२५ 
१९ वर्धा १०४८.२५ 
२० यवतमाळ ११९८.२५ 
एकूण खर्च (रक्‍कम रुपये लक्ष) ३०७२२.०० 
एकूण खर्च (१८% GST सह) ३६२५२.०० 


२. उपरोक्तमान्यता ही खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 

) प्रस्तुत केंद्र स्थापन करण्यास कार्यालयाकडे स्वमालकीची पुरेशी जागा उपलब्ध आहे 
याची खातरजमा करावी. 

॥) प्रस्तुत केंद्र महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ यांचे जागेवर स्थापन करावयाचे 
असल्यास, त्या जागेसंदर्भात महामंडळाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र, जागेसंदर्भात अटी व शार्ती 
असल्यास त्यास शासन मान्यता घेणे आवश्यक राहील. 

ii) जागेच्या वापरातील बदलाबाबत आवऱ्यक तेथे स्थानिक प्रधिकरणाची पूर्व मान्यता 
घेण्यात यावी. 

iv) hoe स्थापन करण्यासाठी उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाने विहीत केलेल्या 
प्रक्रियेनूसार निविदा प्रक्रिया राबवावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०८२२/प्र.क्र.२१९/परि-४ 


३. यासाठी येणारा खर्च रस्ता सुरक्षा निधीसाठी परिवहन आयुक्‍त यांचे नावे असणा-या स्वीय 
प्रपंची खाते (PLA) क्र.०१५१४८०१०४१ (Code ॥९०.२१६७) मधून करण्यात यावा. 


४. सदर शासन निर्णय मा. मुख्य सचिव यांचे अध्यक्षतेखालील रस्ता सुरक्षा नियंत्रण 
समितीच्या दि.१०.०४.२०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित 
करण्यात आहे. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"५/.॥8॥08/95॥॥9.9०/.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०५०९१७४६५६६०२९ 
असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
LANGHI 
BHARAT R 


(भरत रा. लांची) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 
) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव. 

) महालेखापाल (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, 9/2, मुंबई/नागपूर. 
) परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

) सह परिवहन आयुक्त (रस्ता सुरक्षा कक्ष), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


परिवहन उप आयुक्त (निरीक्षण/लेखा), परिवहन आयुक्त कार्यालय, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर/सोलापूर/ भंडारा/ धुळे/ गडचिरोली/ 

गोंदीया/जळगाव/ CTSA सातारा/ नाशिक/ नागपूर/उस्मानाबाद/ रायगड/ 

STAY RA पालघर/ वर्धा/यवतमाळ. 

१०) प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, अहमदनगर/ नागपूर (ग्रामीणो/ मुंबई 
(मध्यो/पनवेल/नागपूर (ATER) /धुळे /लातूर /पुणे/कोल्हापूर/औरंगाबाद/ अमरावती. 

99) निवडनस्ती- (परि-४). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


